स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड येथील 
डॉ.शंकरराव चव्हाण अभ्यासिका संकुल इमारत 
बांधकामासाठी विधीमंडळाच्या डिसेंबर-२०२३ च्या 
हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर झालेला 
निधी वितरीत करण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- पुरक-२०२३/प्र.क्र.१११/विशि-२ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक :- १५ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा :- १. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दि.२२.०१.२०२०. 
२. विभागाचा समक्रमांकाचा दि.२८.०२.२०२० रोजीचा शासन निर्णय. 
३. विभागाचे समक्रमांकाचे दि. २६.०३.२०२१, दि.२४.०३.२०२२,दि.०८.०२.२०२३ व दि.१९.१०.२०२३ 
रोजीचे शासन निर्णय. 
४. कुलसचिव, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, यांचे दि.१५.०१.२०२४ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना : 

जलक्रांतीचे जनक माजी मुख्यमंत्री स्वर्गीय हंकररावजी चव्हाण यांचा दि.१४.०७.१९२० हा जन्मदिवस 
असल्याने, दि.१५.०७.२०१९ ते दि.१४.०७.२०२० पर्यंत त्यांचे जन्मशताब्दी वर्ष हे विविध कार्यक्रमाच्या माध्यमातून 
साजरे करुन त्यांच्या कार्याला उजाळा देण्याबाबत संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली 
आहे. त्यानुसार स्वर्गीय शंकररावजी चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री यांच्या जन्मशताब्दी प्रित्यर्थ विविध कार्यक्रम 
राबविण्याकरिता संबंधित प्रशासकीय विभागानी विविध कार्यक्रम हाती घेण्याचे प्रस्तावित केले होते. त्यामध्ये उच्च 
व तंत्र शिक्षण विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत “माजी मुख्यमंत्री स्वर्गीय शंकरराव चव्हाण यांच्या 
स्मरणार्थ नांदेड शहरात ग्रंथालय, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र त्याचप्रमाणे मुला-मुलींचे वसतिगृह उभारणे,” हे काम 
हाती घेण्याबाबत प्रस्तावित करण्यात आले होते. तद्नुषंगाने स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड या 
विद्यापीठाच्या आवारामध्ये डॉ.शंकरराव चव्हाण अभ्यासिका संकुलाच्या बांधकामास रु.४४७१.२६ लक्ष किंमतीच्या 
अंदाजपत्रकास संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदर प्रशासकीय 
मान्यतेस अनुसरुन संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये सदर बांधकामास आजमितीस रु.२०,२०,५०,०००/- 
इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. आता उर्वरित निधी वितरीत करण्याकरीता संदर्भ क्र.४ येथील पत्रान्वये 
विद्यापीठाने विनंती केली आहे. सदर कामासाठी विधीमंडळाच्या डिसेंबर-२०२३ च्या हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी 
मागणीद्वारे निधी मंजूर करण्यात आला होता. वित्त विभागाने सदर कामासाठी निधी वितरीत करण्यास मान्यता 
दिल्यानुसार, उर्वरित निधी उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड या विद्यापीठाच्या आवारात डॉ.शंकरराव चव्हाण 
अभ्यासिका संकुलाच्या बांधकामासाठी विधीमंडळाच्या डिसेंबर-२०२३ च्या हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे 
मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदीतून रु.१०,५०,००,०००/- (अक्षरी रुपये दहा कोटी पन्नास लक्ष फक्त) इतकी तरतूद 
खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरक-२०२३/प्र.क्र.१११/विशि-२ 


२. अटीवशर्ती:- 

१. विद्यापीठास ज्या उद्दिष्टासाठी अनुदान मंजुर केळे आहे, त्याच उद्दिष्टासाठी वापर करावा आणि त्याबाबतचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र (Utilization Certificate) संचालक (उच्च शिक्षण), पुणे यांचेमार्फत तात्काळ शासनास 
सादर करण्याची दक्षता घ्यावी. 

२. बांधकामाची प्रगती शासनास वेळोवेळी अवगत करावी. 

३. विषयांकित कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही, यादृष्टीने विशोष दक्षता 
घेऊन काम करण्यात यावे. 

४. वरील अनुदानाची सर्व कागदपत्रे व हिशोब महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई किंवा प्रकरण परत्वे 
महालेखापाल-२ नागपूर त्यांनी सदर कामाकरीता प्राधिकृत केलेले अधिकारी यांना तपासण्याचे अधिकार 
असून, त्यांनी मागणी केल्यास, सर्व कागदपत्रे त्यांच्याकडे तपासणीकरीता विद्यापीठाने सादर केली 
पाहिजेत. 


3. सदरहू मंजूर झालेला निधी स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड यांना तातडीने उपलब्ध करुन 
देण्याची सर्वस्वी जबाबदारी संचालक (उच्च शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची राहील. 


४. या कामासाठी होणारा खर्च "मागणी क्र.डब्ल्यू-२, २२०२ - सर्वसाधारण शिक्षण ०३- विद्यापीठीय व उच्च 
शिक्षण, १०२ विद्यापीठांना सहाय्य, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, (००) (१९) स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा 
विद्यापीठ, नांदेड यांचा विकास (कार्यक्रम) (२२०२ ३५४८) ३१ सहायक अनुदाने" या लेखाशिर्षाखाली सन २०२३- 
२०२४ मधील मंजूर तरतूदीतून खर्ची टाकण्यात यावा. 


प्‌. हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम २०२३, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं- 
२०२३/प्र.क्र.४०/ अर्थ-३ दि.१२.०४.२०२३ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. या शासन निर्णयातील परिशिष्ट 
मधील अनुक्रमांक ९ मध्ये नमूद अटींची पूर्तता होत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने मान्यता दिल्यानुसार, वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.१६१/२०२४/व्यय-५, दि.०८.०२.२०२४ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या wwww.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करुन 
देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२४०२१५१४२४२६०६०८ असा आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल 
यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
५ HA R A D S A R J E R AO Aeon COVERNMENT OF MAHARASHTRA, cU-HIGHER AL EDUCA 


163361521944ed5ba258ae7d29{78cddb94fc3e83bfa2424200, 
tr 


costa 2, 
KO KA E serial }6DA241 E96AD9552F FOOBEFC6582DF4A4ECADDIC4C6CDO3 
T KATE 


8195, 
Date: 2024.02.15 14:33:06 +05'30' 


(शरद कोकाटे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 
प्रत: 
१) मा.राज्यपाल तथा कुलपती यांचे उपसचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२) कुलगुरु, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरक-२०२३/प्र.क्र.१११/विशि-२ 


३) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. (५ प्रती). 

४ सहसंचालक, उच्च शिक्षण, नांदेड विभाग, नांदेड. 

५) कुलसचिव, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड. 

६) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) / लेखापरीक्षा, महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

७) महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

८) सह संचालक, seg शिक्षण, नांदेड विभाग, नांदेड. 

९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे /नांदेड. 

qo) नियोजन विभाग, (का-१४७१) मंत्रालय, मुंबई. 

११) वित्त विभाग,(व्यय-५) (अर्थसंकल्प-३/८) मंत्रालय, मुंबई. 

१२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३) प्रधान सचिव,उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

१४) उप सचिव (विशि), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
१५) उप सचिव (अर्थसंकल्प), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
१५) अवर सचिव (अर्थसंकल्प शाखा), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
१६) निवडनस्ती (विशि -2), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


